केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार 
अधिनियम, २००५ अन्वये शासकीय 
सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, जन 
माहिती अधिकारी व शासकीय प्रथम 
अपिलीय अधिकारी यांना पदनिर्देशित 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. केंमाअ-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ मार्च, २०२३ 


वाचा:- 9. शासन Sea, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. केंमाअ-२०१६ / प्र.क्र. ७६ / 
प्रशासन-२, दिनांक ३१/०५/२०१६ 
२. शासन आदेशा, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. केंमाअ-२०१६ / प्र.क्र. ७६ / 
प्रशासन-२, दिनांक २५/०७/२०१६ 

प्रस्तावना:- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील सर्व कार्यासनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाचा माहितीचा 
अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये शासकीय जन माहिती अधिकारी व शासकीय प्रथम अपिलीय 
अधिकारी यांना उपरोक्‍त दिनांक २५/०७/२०१६ रोजीच्या शासन आदेशान्वये पदनिर्देशित करण्यात 
आले होते. 

तथापि, सदर शासन आदेशान्वये प्रधान सचिव ( उद्योग / ऊर्जा / कामगार ) यांच्या 
कार्यालयातील सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी 
यांना पदनिर्देशित करण्यात आले नव्हते. त्याअनुषंगाने सदर कार्यालयांसाठी सहायक जन माहिती 
अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी घोषित करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
कार्यालयीन आदेश:- 

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम 4(9) नुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
प्रभागातील सचिवांच्या कार्यालयाशी संबंधित माहिती, या अधिनियमातील तरतुदीअंतर्गत नागरिकांना 
उपलब्ध करुन देण्याकरीता, सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथील तक्त्यातील स्तंभ-१ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना पदनिर्देशित 
करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व 
प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडून विहित कालावधीत माहिती प्राप्त न झाल्यास किंवा दिलेल्या 


शासन आदेश क्रमांकः केंमाअ-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-२, 


माहितीने समाधान न झाल्यास त्यांचे नांवासमोर स्तंभ-४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या अवर सचिव 
यांच्याकडे कलम १९(१) अनुसार अर्जदारास अपील करता येईल. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२८१८५७४९०२१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA MOHANDAS MAHAJAN 

RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 

ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
रि परिशिष्ट ष्ट अ 2.5.4.20=f46 1 cf4c1 1f9a3f5da7 123f7dcd4e2ea50cd885af0483d163 
सहपत्र हा प T = M O H A N D AS 64e6c279f85b276, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=3228433608D320B 146FO2EEFO8CCO99SEDCCCC9A 
379C058F350AC391E201B3EA, cn=RAJENDRA MOHANDAS 

MAHAJAN पा 
Date: 2023.03.28 19:02:10 --05'30' 

कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


प्रधान सचिव ( उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सर्व उप / सह सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व उप / सह सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


. सर्व उप/ सह सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 
. सर्व अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

g. 


माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, HATS, मुंबई-३२. 


१०.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.अवर सचिव (प्रशा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.कक्ष अधिकारी (प्रशा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.प्रधान सचिव ( उद्योग, ऊर्जा व कामगार), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.निवडनस्ती (प्रशा-२), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः केंमाअ-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-२, 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


कार्यालयीन शासन आदेशा क्र. केमाअ-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशासन-२, दि. २७ मार्च, २०२३ 


सोबतचे परिशिष्ट 
परिशिष्ट-अ 
कार्यालयाचे नांव | सहायक जन माहिती | जन माहिती अधिकारी प्रथम अपिलीय 
अधिकारी अधिकारी 
1१ | २ ३ (as. 

प्रधान सचिव प्रधान सचिव ( उद्योग ) | कक्ष अधिकारी (प्रशा-३) | अवर सचिव (प्रशा-३) 
(उद्योग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव प्रधान सचिव ( कामगार ) | कक्ष अधिकारी (प्रशा-३) | अवर सचिव (प्रशा-३) 
(कामगार) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव प्रधान सचिव ( ऊर्जा ) यांचे | कक्ष अधिकारी (प्रशा-३) | अवर सचिव (प्रशा-३) 
(ऊर्जा) वरिष्ठ स्वीय सहायक 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


